महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ०५.०८.२०१९ 


अधिसूचना 


संदर्भ:- उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन अधिसूचना क्र.एनजीसी-१२९८/१७१०९/(४४६८)/विशि-४, 
दि.०४.०२.१९९९. 


शासन अधिसूचना क्र.संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.५६३/१३/विशि-१, संदर्भाधीन दि.०४.०२.१९९९ च्या 
अधिसूचनेन्वये राज्यातील अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना ५ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे. सदरहू अधिसूचनेमध्ये संत गाडगेबाबा अमरावती 
विद्यापीठातील खालील पदाचा समावेश करण्यात येत आहे. 


क्र. | पदनाम | विद्यमान वेतनश्रेणी व असल्यास fears । सुधारित वेतनश्रेणी व असल्यास विशेष 
वेतन (चौथा वेतन आयोग) वेतन (पाचवा वेतन आयोग) 
at माळी रू.७७५-११५० रू.२६१०-४००० 


२. सदरहू अधिसूचना वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२७/सेवा-९, दि.१५.०६.२०१९ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून तीचा संकेतांक क्र. २०१९०८०५१२२८३२७२०८ असा आहे. सदरहू अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ee 9 
DN: c=IN, o=Government Of M hi HIGHER AND 
1] a y Nn a h TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
tr 


2.5.4.20=ad74dd20b49c8ab0bc83f54f3d9c9157 1a6cd47aeb9a9fO 
5783d: 

| serialNumbs d8df0c87ab8e6c9f8574ab838dd4c466ebe8 1828f4 
3e76bfa02129f8e862cd2, Vijay El 
Date: 2019.08.05 15:02:34 +05'30' 


(विजय साबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल व कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 
३. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
४. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
७. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा पीरक्षा अधिकारी, 


शासन अधिसूचना क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.५६३/१३/विशि-१ 


९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०.संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

११.संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.कुलसचिव, सर्व अकृषित विद्यापीठे, 

१३.सर्व विभागीय शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 

१४.सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, 

१५.वित्त विभाग,(सेवा-९/व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१६.मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 

१७.मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१८. बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१. 

१९.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र पेदश, सी. डी. ओ., Na क्रमांक १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२०. 

२०.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभुवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई-४. 

२१.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई-१३. 

२२.इंडियन WAT काँग्रेस, महाराष्ट्र Teal काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-२५. 

२३.नॅशनालिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१. 

२४.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८. 

२५.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने, 

२६.निवड नस्ती, (विशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


